सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह 
निधीवरील व्याजाची रक्‍कम वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : कॅशफ्लो-२०२२/प्र.क्र.१०२/गृनिभू 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२३. 
वाचा:- 
१) गृहनिर्माण विभाग, शासन पत्र क्रमांक- संकीर्ण-२०२२/सं.क्र.९६/अर्थ, दि.११/०४/२०२२. 
२) गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्र. कॅशफ्लो-२०२२/प्र.क्र.१०२/गृनिभू, दि.२०/०७/२०२२. 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र.क्यु-१ मुख्यलेखाशिर्ष २०४९- व्याजप्रदाने, ०३ - अल्पबचत भविष्य निर्वाह निधी 


इत्यादीवरील व्याज, १०४ राज्य भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज, इतर संकीर्ण भविष्य निर्वाह निधी (००) 


(०१) महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज (२०४९ ०८४२) 


भारित ४५, व्याज या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता 


रु.३१,५१,५५,०००/- (रुपये एकतीस कोटी एकावन्न लक्ष पंचावन्न हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय 


तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाकडून सदर एकूण तरतूदीपैकी ५०% 


म्हणजेच,रु.१५,७५,७७,५००/- (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी पंच्याहत्तर लक्ष सत्याहत्तर हजार पाचशे 


फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ करीता खर्चासाठी उपलब्ध 


करुन देण्यात आलेली रु.१५,७५,७७,५००/- (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी पंच्याहत्तर लक्ष सत्याहत्तर 


हजार पाचशे फक्त) इतकी रक्कम संदर्भ क्र. २ येथील दि.२०/०७/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


म्हाड प्राधिकरणास पुस्तकी समायोजन करण्याकरीता यापूर्वीच उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 


आता, वित्त विभागाकडून सदर एकूण तरतूदीपैकी उर्वरित ५०% म्हणजेच रु.१५,७५,७७,५००/- 


(अक्षरी रुपये पंधरा कोटी पंच्याहत्तर लक्ष सत्याहत्तर हजार Waal फक्त) इतका निधी बीम्स प्रणाळीवर 


उपलब्ध करुन दिला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कॅशफ्लो-२०२२/प्र.क्र.१०२/गृनिभू 


त्याअनुषंगाने, वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ करीता खर्चासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेली 


रु.१५,७५,७७,५००/- (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी पंच्याहत्तर लक्ष सत्याहत्तर हजार पाची फक्त) इतकी 


रक्‍कम FETS प्राधिकरणास पुस्तकी समायोजन करण्याकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांनी उपलब्ध प्राप्त तरतूदीमधून 


अत्यंत आवश्‍यक व अनिवार्य खर्च करावा. तसेच मंजूर अनुदानापेक्षा सदर खर्च जास्त होणार नाही 


याची खबरदारी घ्यावी. 


३. या बाबीवर होणारा खर्च वरील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून, तो २०२२-२३ या 


वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०११३१६२०४५३४०९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
RAVINDRA 
NARAYAN KHETLE ® 


(रविंद्र खेतले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (Gal, मुंबई - Yoo ०५१. 

) महालेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई- ०५१. 
) अवर सचिव, अर्थसंकल्प कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

५  अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
निवडनस्ती (गृनिभू कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


